लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ (मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत 
सुविधा पुरविणे) अंतर्गत दिनांक १२.१०.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द केलेल्या कामांच्या 
यादीतून कामे वगळणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६ 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२३ 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांची दि.१८.७.२०२२ व २१.७.२०२२ रोजीची टिप्पणी 
) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१९.०७.२०२२ 

३) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.२५.०७.२०२२ 
) 
) 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१२.१०.२०२२ 

मा. मुख्य सचिव महोदयांची दिनांक २.८.२०२३ रोजीची टिप्पणी आणि त्यावरील मा. 
मुख्यमंत्री महोदयांचे आदेश. 

६) शासन पत्र क्रमांक: संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३१४-भाग-२/बांध-४, दि. 22.04.2023 


शासन निर्णय:- 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील टिप्पणीन्वये दिलेल्या 
निर्देशास अनुसरुन संदर्भाधीन H.2 व ३ येथील दि.१९.०७.२०२२ व २५.०७.२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ (मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत 
मूलभूत सुविधा पुरविणे) अंतर्गत दि.०१ एप्रिल, २०२१ रोजी व त्यानंतर मंजूर केलेल्या कामांपैकी 
ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे सुरु झालेली 
नाहीत, अशा सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आलेली होती. सदर स्थगित केलेली कामे झासन 
मान्यतेने संदर्भीय क्र. ४ वरील दि.१२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली 
आहेत. 


२. संदर्भीय क्र. ५ वरील मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या टिप्पणीवरील मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
आदेशानुसार व त्यासोबत मा. मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त याद्यानुसार 
लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत दि.१२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द केलेल्या 
कामांमधून सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र-अ व ब” मध्ये नमूद केलेली अनुक्रमे सार्वजनिक 


पृष्ठ १० पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


बांधकाम विभाग यंत्रणा आणि जिल्हा परिषद यंत्रणांची कामे याद्वारे वगळण्यात येत आहेत. तसेच, 
संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना 
(लेखाशिर्ष 2494-2449), जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या प्रशासकीय इमारतींच्या 
बांधकामासाठी सहाय्यक अनुदान (लेखाशिर्ष 2494-0043) व रस्ते व पुल दुरुस्ती परिरक्षण 
कार्यक्रम लेखाशिर्ष ३०५४-२४१९ अंतर्गत मंजूर कामावरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. 


३. सदर रद्द यादीतून वगळण्यात आलेल्या “विवरणपत्र अव ब” यादीतील कामांच्या बाबतीत 
संबंधित यंत्रणांनी सदर काम मंजुरीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुढील 
कार्यवाही करावी. सदर कामांची मुदत दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहील. त्यामुळे सदर कामे मुदतीत 
पूर्ण करावीत. अन्यथा अशा कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 


8. सदर रद्द कामे वगळण्याची कार्यवाही करताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा संबंधितांची जबाबदारी राहील. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२४१५१२०७३१२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1 


e450b51a9e92eede8c323934f82edb538 
d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO 


7FECF7919C2D83796E88930D62D44E7 
A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA 
VALVI 


Date: 2023.08.25 11:10:39 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, मुंबई 
६) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


८) मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 

९) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व), विधानमंडळ, मुंबई 
90) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
११ विभागीय आयुक्‍त, महसुल विभाग (सवी 

१२) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी 

१५) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सवी 

१७) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (सवी 
१८)निवडनस्ती (योजना-६). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 
शासन निर्णय क्र. याचिका-२०२३/प्र.क्र.४९७/ यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "विवरणपत्र - अ" (लेखाजीर्ष २५१५ 
१२३८ अंतर्गत रद्द केलेल्या कामातून वगळण्यात आलेल्या कामांची यादी)- सा.बां.वि. यंत्रणा 


जिल्हा | आर्थिक मंजूर शासन निर्णय शासन । एकूण | रक्‍कम 
वर्ष निर्णयातील | कामे | (रु.लक्ष) 


कामांचा 


नाशिक | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५३०/यो- | १ते३४ ३४ ५००.०० 
६, दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.२४४०.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १८९ कामे) 


२ नाशिक | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५१०/यो- | १ते३४ ३४ ५००.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.५००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ३४ कामे) 


३ पुणे । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- २,८, & 920,00 
६, £4.23 मे, 2022, (रू.६००.०० लक्ष ची | १०,१८,१९, 
यादी, एकूण ३१ कामे) २०, 
४ अहमदन | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १३३ F929 | ४९ ५००.०० 
गर ६, दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.३५००.०० लक्ष ची 


यादी, एकूण २०७ कामे) 


षु अहमदन | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते२८ २८ ३००.०० 
गर ६, दि. २३ मे, २०२२, (रू.३००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण २८ कामे) 
नि ठाणे । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | ६७ते १५१ | ८५ ४०१.०० 


६, दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.९०१.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १५१ कामे) 


७ पाळघर | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५१०/यो- | २०० ते २२० | २१ ९९.०० 
६,दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.२२१३.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण २२० कामे) 


८ पालघर | २०२०-२१ शासन  शुध्दिपत्रक क्र.  विकास- | १व१६९ते | ३३ १३७.०० 
२०२१/प्र.क्र.१२२/भाग-२/यो-६, २०० 
दि.१०.०१.२०२२ 


९ सांगली | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-। 327 ६२ ३१ ५००.०० 
६,दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.२४०५.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १९० कामे) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


१० सांगळी | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | ४८ते ८३ ३६ ५००.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.९९०.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ८३ कामे) 
हि रत्नागिरी | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-। १ ते ३०,३२ | ५२ २४८.०० 
६, दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.१७४८.०० लक्ष ची |  ते५३ 
यादी, एकूण २८२ कामे) 
१२ | रत्नागिरी | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-  १ते२७ २७ १४१.०० 
६, दि. २३ मे, २०२२, (रू.१४१.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण २७ कामे) 
१३ पुणे । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५४०/यो- | ३८४,३९६,३ | ७ ७०.०० 
६, दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.५०००.०० लक्ष ची | ९९,४००,४० 
यादी, एकूण ५२२ कामे) ६,४०८,४२४ 
१४ पुणे । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-  १ते २९, ४९ ४८०.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.२५००.०० लक्ष ची | ३१ ते ३६, 
यादी, एकूण २६४ कामे) ३८,४१,४३, 
४५४, ४६ ते 
५०,२०९,२१ 
०,२२७, २२८ 
»२५९ 
१ पुणे । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | ६०,६४, ६५, | 984.00 
६, दि. ०६ मे, 2022, (रू.२५००.०० लक्ष ची । ७१,८१,८२, 
यादी, एकूण २६४ कामे) ८३,८४,८५, 
८८ 
१६ पुणे । २०२१-२२ | झासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५४०/यो- | १२१ते २२ 320,00 
६, दि. 39 मार्च, 2022, (रू.५०००.०० लक्ष ची | 924,928 J 
यादी, एकूण ५२२ कामे) १३६,१३९ ते 
१४५,१४२,१ 
४८ 
१७ । सोलापूर | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते३८ ३८ ५००.०० 
६, दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू२५००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण २६४ कामे) 
१८ । सोलापूर | २०२१-२२ | झासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते१७ १७ ३००.०० 
६, दि. २३ मे, २०२२, (रू.२५००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण २६४ कामे) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


१९ । सोलापूर | २०२०-२१ | शासन निर्णय क्र.विकास-| १०,११,१४ | १० ५५.०० 
२०२१/प्र.क्र.१२२/यो-६, दि. ३१ मार्च, २०२१ ते 
१७, ३१,३२३ 
ते ३५ 
२० पुणे | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- qq १३ २५०.०० 
६, दि. २३ मे, २०२२, (रू.३००.०० लक्ष A] ६,८,९,११, 
यादी, एकूण १८कामे) १५ ते १८ 
२१ पुणे | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १८८ते ८ ११६.०० 
६, दि. ३१ मार्च, २०२२, (रू.५०००.०० लक्ष ची| १९५ 
यादी, एकूण ५२२कामे) 
२२ पुणे । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | ९७,९८,१०० | २० २५०.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.२५००.०० लक्ष Ah} ,१०३,१०७, 
यादी, एकूण २६४ कामे) १०९,११२,१ 
१४,११७, १२ 
०,१२३,१२५ 
,१२६,१२७, 
१२८,१२९, 
१३३,१३६,१ 
३७,१३८ 
23 बीड | 2029-22 | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | 9943 43 300,00 
६, दि. 23 मे, 2022, (रू.३००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ५३ कामे) 
२४ | अहमदन | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.१०/यो- | Yoo d २२ ३९०.०० 
गर ६, दि. ३१ मार्च, 2022, (रू.३५००.०० लक्ष ची | १०६, 
यादी, एकूण २०७ कामे) १०८,१०९,१ 
१२,११४,११ 
६,११७,११८ 
»११९,१२३, 
१२५, १२७ 
ते १३२, 
२५ | अहमदन | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते१४ १४ ३००.०० 
गर ६, दि. २३ मे, २०२२, (रू.३००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १४ कामे) 
२६ । अमरावती | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५३०/यो- | १ते५० Yo 400,00 
६, दि. ०६ मे, 2022, (रू.५००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ५० कामे) 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


२७ | अमरावती | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते ५० Yo 400,00 
६, दि. ३१ मार्च, 2022, (रू.२०००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण २८३ कामे) 


२८ | औरंगाबा | 2029-22 | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते५७ ug ५००.०० 
द ६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.५००.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ५७ कामे) 


२९ लातूर । २०२१-२२ | झासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते१८ १८ १७०.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.१७०.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १८ कामे) 


३० उस्माना | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र५०/यो- | १ते८ ८ ६०.०० 
बाद ६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.६०.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ८ कामे) 


३१ औरंगाबा | २०२१-२२ | हासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- 993 3 २५.०० 
द ६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.२५.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण३ कामे) 
३२ जालना | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- १ते६ नि ७०.०० 


६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.१२५.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १२ कामे) 


३३ नांदेड । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते५ 4 ४०.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.४०.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण५कामे) 

३४ जालना | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.४०/यो- | ७ते१२ & ५५.०० 


६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.१२५.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण १२ कामे) 


३५ अकोला | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- | १ते४८ ४८ ४४०.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.४४०.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ४८ कामे) 


३६ गोदिया | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो-। १ते४७ ४७ २३५.०० 
६, दि. ०६ मे, २०२२, (रू.२३५.०० लक्ष ची 
यादी, एकूण ४७ कामे) 


एकूण रक्‍कम १०१३२.०० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


शासन निर्णय क्र. याचिका-२०२३/प्र.क्र.४९७/ यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "विवरणपत्र - ब"(लेखाश्ीर्ष २५१५ 
१२३८ अंतर्गत रद्द केलेल्या कामातून वगळण्यात आलेल्या कामांची यादी)- जि.प. यंत्रणा 


जिल्हा | आर्थिक मंजूर शासन निर्णय शासन =| एकूण | रक्कम 
वर्ष निर्णयातील | कामे | (रु.लक्ष) 
कामांचा अ.क्र 
i जळगाव | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ४६,४७, १३ १८५.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, | ४८,५० ,५२, 
(रू.१५००.०० लक्ष ची यादी, एकूण १४३ 43, 
कामे) ५६,५७,५८,५ 
९,६२,६५, ७४ 
२ जळगाव | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ६व७ २ ३०.०० 
५०/ योजना-६, दि. २३ मे, २०२२, 
(रू.३००.०० लक्ष ची यादी, एकूण २७ 
कामे) 
३ | गडचिरोली | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. | २७ ते५६ ३० ३००.०० 
५०/ योजना-६, दि. ०६ मे, २०२२, 
(रू.५००.०० लक्ष ची यादी, एकूण ५६ 
कामे) 
४ भंडारा 2029-22 | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. १ ते ४८ ४८ ५००.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, 
(रू.५००.०० लक्ष ची यादी, एकूण ४८ 
कामे) 
षु भंडारा २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. १ते २९ २९ ३००.०० 
५०/ योजना-६, दि. २३ मे, २०२२, 
(रू.३००.०० लक्ष ची यादी, एकूण २९ 
कामे) 
& सातारा | 2029-22 | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. | ८,१०,१२,१४ ९ १४३.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, qd 
(रू.५००.०० लक्ष ची यादी, एकूण ५७ | १६,३१,३७,४१ 
कामे) 
७ सातारा | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/प्र.क्र.। १ते१४, ३२ ५२७.०० 
५०/ योजना-६, दि. ६ मे, २०२२, | २३,२५,३५,४६ 
(रू.९९०.०० लक्ष ची यादी, एकूण ९३ | ,४७,४८,४९,५ 
कामे) ०,५१,५३,५५, 
५६,५७,६०,६४ 
9१५७३५८,८८ 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


é नाशिक । 2029-22 | aR निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ७६ते८१ & ६०.०० 
५०/ योजना-६, दि. ०६ मे, २०२२, 
(रू.१०६०.०० लक्ष ची यादी, एकूण ८१ 
कामे) 
९ नाशिक । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. | १०३ ते १२४ २२ ४२५.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, 
(रू.२०६०.०० लक्ष ची यादी, एकूण १८३ 
कामे) 
| रत्नागिरी | 2029-22 | SIR निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. १ ते ४७ ४७ २५०.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, 
(रू.२५२.०० लक्ष ची यादी, एकूण 
४८कामे) 
7 रत्नागिरी । 2029-22 | शासन निर्णय wh. fAHRA-2022/ UH.| १ते२७ २७ १५९.०० 
५०/ योजना-६, दि. २३ मे, २०२२, 
(रू.१५९.०० लक्ष ची यादी, एकूण 
२७कामे) 
१२ नाशिक । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. । ४,११,१५,१६, ९ १७०.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, | १८,२३,२४,३ 
(रू.२०६०.०० लक्ष ची यादी, एकूण १८३ ३,४० 
कामे) 
१३ नाशिक । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ WH. | ९,११,१५,१६, | १४ २४५.०० 
५०/ योजना-६, दि. ०६ मे, २०२२, | २०,२४,२६,२९ 
(रू.१०६०.०० लक्ष ची यादी, एकूण ८१ | ,३३,३४,३५,३ 
कामे) व शासन शुध्दिपत्रक क्र. विकास- | ९,४०,४१ 
२०२२/ प्र.क्र. ११९/ योजना-६, दि. १७ 
मे, २०२२ 
१४ । बुलढाणा | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. ad १५ १४६.०० 
५०/ योजना-६, दि. २३ मे, २०२२, | १०,१२,१४,१५ 
(रू.३००.०० लक्ष ची यादी, एकूण 32] ,१६,१७, 
कामे) 
१५ | बुलढाणा | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. | ६५,६६, ६९ते | ५६ ३७९.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, ७४ 
(रू.१५००.०० लक्ष ची यादी, एकूण १८१ | ,७६,७८,७९,८ 
कामे) १, ८३ ते १२६ 
१६ । सोलापूर | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. | ४६,४७,४८,५ | १८ ९०.०० 
५०/ योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०२२, | २,७३ ते ७८, 
(रू.१०००.०० लक्ष ची यादी, एकूण WY | ८७,७९,८१,८ 
कामे) ४,९५,१०६, 
१०९,११० 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४९७/यो-६, दि. २४ ऑगस्ट, 2023 


१७ भंडारा 2029-22 | शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ प्र.क्र. १ ते ४८ ४८ २४०.०० 
५०/ योजना-६, दि. ०६ मे, २०२२, 
(रू.२४०.०० लक्ष ची यादी, एकूण ४८ 
कामे) 
१८ | रत्नागिरी | २०२१-२२ | शासन निर्णय क्रविकास- | १ते११८ ११८ 400,00 
२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि.०६ मे, 
२०२२, (रू.५००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ११८ कामे) 
१९ नाशिक । २०२१-२२ | शासन निर्णय क्र.विकास- | | २०.०० 
२०२२/प्र.क्र.५०/यो-६, दि.२३ मे, 
२०२२, (रू.३००.०० लक्ष ची यादी, 
एकूण ३१कामे) 
एकूण रक्‍कम ४६६९.०० 


पृष्ठ १० पैकी १० 


